नागपूर हाहरातील मौजे झिंगाबाई टाकळी 
येथील खसरा क्र. २९१ मधीळ नगर 
भूमापन क्र.१३१९ या गृह विभागाच्या नावे 
असलेल्या भूखंडातील ५.७५ एकर 
जमिनीवर श्री. रामदेवबाबा स्मारक 
सार्वजनिक समिती, नागपूर, या संस्थेने 
केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०१७. 


वाचा :-- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 

क्र. पोमसं/२७-बी/ २८-बी-२/ पो.आ.नागपूर-जागा-अतिक्रमण/ 
१८४/ १०, दिनांक २२.०५.२०१५. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र. पोमसं/ २७-बी/ ५२५२/विसअताप्रक्र.६५५०३/ ७७/ २०१७, दिनांक 
०९.०३.२०१७. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र. पोमसं/ २७-बी/ ५२५२/ विसअताप्रक्र.६५५०३/ ७७/ २०१७, 
दिनांक ०८.०६.२०१७. 


प्रस्तावना- 


नागपूर हाहरातील मौजे झिंगाबाई टाकळी येथील खसरा क्र.२९२ व २९३ मधील ४.४६ 
हेक्टर जमीन ही शासकीय ज्ञापन, महसूल व वन विभाग, दिनांक २८.०५.१९८५, अन्वये 
शैक्षणिक प्रयोजनाकरिता श्री. रामदेवबाबा स्मारक सार्वजनिक समिती, नागपूर, या संस्थेस, 
उक्त ज्ञापनात विहित केलेल्या अटी व शर्ती यांच्या अधीन, देण्यात आली होती. उक्त 
जमिनीलगत खसरा क्र.२९१ मधील नगर भूमापन क्र.१३१९ या पोलीस विभागाच्या नावे 
असलेल्या भूखंडातील ५.७५ एकर (२.३२ हेक्‍टर) जमिनीवर उक्त संस्थेने सन १९८५ मध्ये 
बांधकाम करुन अतिक्रमण केले आहे. 


२. उक्त अतिक्रमण नियमित करणेबाबत उक्त संस्थेने शासनास विनंती केली आहे. या 
संदर्भात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २००४ च्या दुसर्‍या अधिवेशनात उपस्थित करण्यात 
आलेल्या विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक ४१७५१ याच्या उत्तरात मा. गृह मंत्री 
(तत्कालीन), महाराष्ट्र राज्य, यांनी दिनांक २४.०५.२००४ रोजी दिलेले आश्वासन आणि इतर 
बाबी विचारात घेऊन शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 


नागपूर शहरातील मौजे झिंगाबाई टाकळी येथील खसरा क्र.२९१ मधील नगर भूमापन 
क्र.१३१९ या पोलीस विभागाच्या नावे असलेल्या भूखंडातील ५.७५ एकर (२.३२ हेक्‍टर) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४४/पोल-७. 


जमिनीवर श्री. रामदेवबाबा स्मारक सार्वजनिक समिती, नागपूर, या संस्थेने बांधकाम करुन 
केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रयोजनासाठी उक्त ५.७५ एकर जमीन महसूल व वन 
विभागास प्रत्यर्पित करण्यात येत आहे. 


२. उक्त अतिक्रमण महसूल व वन विभागाने, पुढील अटींवर, विहित पध्दतीने नियमित 
करावे: 


१) उक्त संस्थेकडून शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एलईएन- 
१०/२००१/ प्र.क्र.२२५/ ज-१, दिनांक ०४.०४.२००२, यामधील तरतुदींनुसार 
जमिनीची किंमत, व्याज व दंडाची रक्‍कम आकारण्यात यावी. 

२) उक्त संस्थेने, पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर, हे निर्देशित करतील त्या ठिकाणी 
पोलीस शिपाई यांकरिता १०० शासकीय निवासस्थाने बांधून द्यावी किंवा त्या 
प्रमाणात रक्‍कम अर्थात रु.२३,००,०००/- प्रती निवासस्थान (प्रकार-२) या दराने 
परिगणित करण्यात येईल ती रक्‍कम शासकीय कोषागारात भरावी. 


३. परिच्छेद २मध्ये नमूद केलेल्या अटींपैकी दुसर्‍या अटीत नमूद केल्याप्रमाणे जर उक्त 
संस्थेने पोलीस शिपाई यांकरिता १०० शासकीय निवासस्थाने बांधण्याकरिता येणाऱ्या 
खर्चाच्या प्रमाणात रक्‍कम शासकीय कोषागारात भरली तर ती रक्‍कम विहित पध्दतीने 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यास उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाशी विचारविनिमय करुन (अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२९१/२०१६/व्यय-९, दिनांक १६.०८.२०१६) आणि दिनांक ०३.०७.२०१७ रोजी झालेल्या 
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०९२२१६३६४४५८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


र | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Wa p Nn | ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b 


876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
(0 p a (0 [| S e cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.09.22 16:26:21 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४४/पोल-७. 


५) मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७) प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

११ जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


92) पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 

१३) सचिव, श्री. रामदेवबाबा स्मारक सार्वजनिक समिती, रामदेव टेकडी, गिट्टीखदान, 
काटोल रस्ता, नागपूर-४४००१३. 

१४)कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५)निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


